१३ व्या वित्त आयोगांतर्गत प्राप्त झालेल्या 
निधीतून जिल्हास्तरावरील स्किललॅबकरीता 
आव्यक मॉडेल मॅनिक्विन्स खरेदी करण्यास 
प्रशासकीय मान्यता मिळण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा-१०१८/प्र.क्र.५२२/आरोग्य-७ 
१० वा मजला, गोकुळदास तेजपाल रूग्णालय संकूल इमारत, 
नवीन मंत्रालय, मुंबई - Yoo ००१. 
दिनांक : ०३ मार्च, २०१९. 


१) अतिरिक्त संचालक, राज्य कुटुंब कल्याण, पुणे यांचे पत्र क्र. राकुकका/कक्ष १४/स्किल 
OF (मॉडेल APIA) /२०१८/५७८४३-४५, दिनांक ०३ ऑक्टोंबर, २०१८. 

२) अतिरिक्त संचालक, राज्य कुटुंब कल्याण, पुणे यांचे पत्र क्र. राकुकका/कक्ष १४/स्किल 
लॅब (मॉडेल Aisa) /२०१८/ १२१६४-६६, दिनांक १४ फेब्रुवारी, २०१९. 

३) आयुक्‍त (आरोग्य सेवा) तथा अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई 
यांच्याकडील पत्र क्र.राआआअ/आरसीएच-१/१३ व्या वित्त आयोग/४७८१२-८२५/१५, 
दिनांक १७ ऑक्टोंबर, २०१५. 

४ सार्वजनिक आरोग्य विभाग, शासन निर्णय क्र.साआवि-३००११/१०८/२०१३-आ-७, 
दिनांक १३ मार्च, २०१५. 


प्रस्तावना :- 
१३ व्या वित्त आयोगाकडून अर्भक मृत्यूदर कमी करण्यासाठी प्राप्त अनुदानातून २९ 


जिल्हास्तरावरील स्किळलेबकरीता १६ प्रकारचे मॉडेल मॅनिक्विन्स खरेदी करण्यासाठी अंदाजित 


रक्‍कम रु.११८.७५ लक्ष रकमेच्या खरेदीसाठी प्रशासकीय मान्यता मिळण्याबाबतची बाब 


शासनाच्या विचाराधीन होती. 


झासन निर्णय :- 


१३ व्या वित्त आयोगाच्या शिफारशीनूसार अर्भक मृत्यूदर कमी करण्यासाठी शासनाकडून 


राज्य शासनास प्राप्त झालेल्या अनुदानाच्या विनियोगाबाबत मा.मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली 


उच्चस्तरीय संनियत्रण समितीच्या बैठकीत सुधारित कृती आराखडा तयार केलेला असून 


त्यानुषंगाने मंजुर करण्यात आलेल्या एकूण रु.२३१.४५ कोटी अनुदानाचा विनियोग करण्याबाबत 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा-१०१८/प्र.क्र.५२२/आरोग्य -७ 


दि.१३/०३/२०१५ च्या शासन निर्णयानूसार मान्यता देण्यात आलेली आहे. त्यानुषंगाने आयुक्‍त 


(आरोग्य सेवा) तथा अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई यांनी दि.१७/१०/२०१५ 


च्या पत्रानूसार केंद्र शासनाकडून राज्य शासनास प्राप्त झालेल्या रक्‍कम रु.२३१.४५ कोटी इतक्या 


निधीतून करावयाच्या विनियोगाच्या सुधारित आराखडयानूसार साधन सामुग्री व उपकरणे खरेदी 


करण्याकरीता विहित प्रक्रियेचा अवलंब करुन (ई-टेंडरद्वारे) कार्यवाही करण्यास मान्यता दिलेली 


आहे. त्यानूसार अतिरिक्‍त संचालक (आरोग्य सेवा), कुटुंब कल्याण, माताबाल संगोपन व शालेय 


आरोग्य, पुणे-१ यांनी प्रस्तावित केल्यानूसार २९ जिल्हास्तरावरील स्किललॅबकरीता खालील 


दर्शविल्यानूसार अंदाजित रक्‍कम रु.११८.७५ लक्ष रकमेच्या १६ प्रकारच्या आवश्‍यक मॉडेल 


मॅनिक्विन्स खरेदी करण्यासाठी प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे. 


प्रपत्र-अ (अनुदानाचा तपशिल) 


अनुदानाचा प्रकार प्रस्तावित खरेदीचा तपशिल 
खरेदी करावयाच्या | एकूण प्रस्तावित खरेदीची 
बाबी किंमत अंदाजित (रुपये लक्ष) 
१३ व्या वित्त आयोगातील प्राप्त निधी | ६५६ प्रकारचे मॉडेल 
(रु.२३१.४५ कोटी) मॅनिक्‍्विन्स प्रत्येकी नग 
११८.७५ 


Skills Laboratory in each district | १ याप्रमाणे २९ जिल्हा 
Budget for Models and 
Manniquines Rs.170.00 Lakhs 


स्किल od करीता 


प्रपत्र-ब (खरेदीचा तपठिल) 


Sr Total Rate Total 
: Name of Models and Mannequins . per Unit | Budget in 
No Quantity ; 
in Rs. | Rs. 

1 Human Fetus Replicas 29 27586 | 800000 

2 Abdominal Palpation Mannequin for 29 13793 | 40000 
Leopold Maneuvers during pregnancy 

3 Dictaphone 29 8621 250000 
Hand Held Uterus Mannequin 29 23276 | 675000 
Female Lower Torso Mannequin with 

3 normal and Postpartum Uterus and 29 72414 | 2100000 
Accessories 

lo | Postpartum Suturing Trainer 29 18966 | 550000 
Mannequin for Simulation and 

7 Management of PPH 29 50000 | 1450000 

8. Intramuscular Injection Training 29 25862 | 750000 
Mannequin 

lo | Adult CPR Mannequin 29 10345 । 300000 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा-१०१८/प्र.क्र.५२२/आरोग्य -७ 


10 | Female Catheterization Mannequin 29 58621 1700000 
| Normal New Born Baby Mannequin 

11 (KMC) 29 20690 | 600000 

12 | Pediatric TV ARM KIT 29 20690 | 600000 

13. | OG Tube Insertion Mannequin 29 48276 1400000 

14 | Mama Breasts 29 3448 100000 

15 Prime Model-OGF insertion (for low birth 29 3448 100000 
weight babies) 

16 PPIUCD insertion with ballon tamponade 29 3448 100000 
mannequin (Mama-U) 

Total Approx. 11875000 


asia तपशिलातील खरेदी करण्यात येणारे मॉडेल मॅनिकविन्स १६ प्रकारचे मॉडेल्स/ 


मॅनिक्विन्स प्रत्येकी १ नग याप्रमाणे २९ जिल्ह्यांना (अकोला, अमरावती, बुलढाणा, यवतमाळ, 


वाशिम, औरंगाबाद, परभणी, हिंगोली, नांदेड, बीड, लातूर, उस्मानाबाद, कोल्हापूर, सांगली, 


सिंधुदुर्ग, भंडारा, चंद्रपूर, गडचिरोली, गोंदिया, वर्धा, धुळे, जळगांव, अहमदनगर, नंदुरबार, 


सातारा, सोलापूर, ठाणे, रायगड व रत्नागिरी) वितरीत करण्यात येतील. 


उपरोक्त प्रशासकीय मान्यता खालील अटी व शातींच्या अधिन राहून मान्यता देण्यात येत 


१) सदर साहित्य सामुग्रीची आवश्‍यकता / मागणी याची esa / खातरजमा करण्यात 
यावी. त्यानंतरच सदर बाबींच्या खरेदीसाठी निविदा प्रक्रिया राबविण्यात यावी. 


२) सदरहू साहित्य सामुग्रीचे विनिर्दे गरजेनुसार व अद्ययावत असल्याची खातरजमा 
करण्यात यावी. खरेदी करावयाच्या बाबींचे तांत्रिक विनिर्देश (Technical specification) 
संबंधित तज्ञांनी (तांत्रिक समिती / अधिकारी) यांनी मान्य केलेल्या विनिर्देशानुसार असावेत. 
तसेच, सदर तांत्रिक विनिर्देशा (Technical specification) हे कोणत्याही विशिष्ट कंपनीला 
फायदा होईल अशा रितीने तयार केलेले नसल्याबाबत खातरजमा करण्यात यावी. 
त्यानंतरच याबाबींची खरेदी करण्यात यावी. 


३) शासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, क्र. भांखस-२०१४/प्र.क्र.८२/भाग-॥/ 
उद्योग-४, दिनांक १ डिसेंबर, २०१६ अन्वये प्रसिध्द करण्यात आलेल्या शासकीय विभागांनी 
करावयाच्या कार्यालयीन खरेदीसाठीच्या कार्यपध्दतीची सुधारीत नियमपुस्तिका यामधील 
तरतूदीनुसार विहित खरेदी प्रक्रिया राबविण्यात यावी. 


पृष्ठ ५ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा-१०१८/प्र.क्र.५२२/आरोग्य -७ 


४) प्रशासकीय मान्यता देताना प्रस्तावित खरेदीचे दर हे अंदाजित आहेत. त्यामुळे खरेदी 
प्रक्रियेअंती दर निश्चित करण्यात यावा. सदर दर हा बाजार भावापेक्षा कमी असल्याबाबत 
आणि संबंधित पुरवठादाराने या बाबीचा इतर ठिकाणी ज्या दराने पुरवठा केला आहे, त्या 
दरापेक्षा जास्त नसल्याबाबत खातरजमा करण्यात यावी. 


५) खरेदी करण्यात येणाऱ्या बाबींची पुरवठापूर्व / पुरवठानंतर नमुना तपासणी (pre/Post 
dispatch random sample inspection) करुन उचित व योग्य विनिर्देडा (specification) 
असलेल्या वस्तुंचीच खरेदी करण्यात येईल, याची खात्री करण्यात यावी. 

६) खरेदी करण्यात येणाऱ्या बाबींचा पुरवठा झाल्यानंतर त्यांची साठवणूक व वितरण (storage 
& distribution) करणे तसेच, पुरवठा साखळी व्यवस्थापन (Supply chain management) 
आणि वस्तुसूची व्यवस्थापन (Inventory Management) योग्य पध्दतीने करुन सदर बाबी 
विनावापर पडून राहणार नाहीत व त्यांचा विहीत मुदतीत वापर होईल, याची दक्षता घेण्यात 
यावी. 


७ सदरहू खरेदीसाठी होणारा खर्च १३ व्या वित्त आयोगाच्या शिफारश्ीनूसार केंद्र 
शासनाकडून राज्य शासनास प्राप्त झालेल्या रक्‍कम रु.२३१.४५ कोटी इतक्या निधीतील 
सदर बाबीसाठी राखून ठेवण्यात आलेल्या रु.१७०.०० लक्ष अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


८) तसेच, या बाबींच्या खरेदी fe wah (Duplication) होणार नाही, याची दक्षता घेण्यात यावी. 


९) संपूर्ण खरेदी प्रक्रिया राबविताना केंद्रिय दक्षता आयोगाच्या मार्गदर्शक सूचनांचे (CVC 
Guidelines) तंतोतंत पालन करण्यात यावे. 


१०)झासन निर्णय, वित्त विभाग, क्र. विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/भाग-२/२०१३/विनियम, दिनांक 
१७ एप्रिल, २०१५ सोबतच्या परिशिष्टातील वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका १९७८, भाग- 
पहिला उपविभाग-दोन मधील अ.क्र.४ नियम क्र.७ समोरील स्तंभ क्र.६ येथील अटींची 
पूर्तता करण्यात यावी. 


११) खरेदी प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर खरेदी समितीच्या मान्यतेनंतरच पुरवठा sear निर्गमित 
करण्यात यावेत.सदर प्रकरणी सार्वजनिक आरोग्य विभाग शासन निर्णय क्र.खरेदी - 
२०१६/प्र.क.२४०/आरोग्य-८ दिनांक २६ जुले,२०१७ च्या शासन निर्णयातील तरतूदीनुसार 
कार्यवाही करण्यात यावी. 


उपरोक्त अनुक्रमांक १ ते ११ येथे नमूद अटींची पूर्तता करण्याची व खरेदी नियमानुसार व 


आवश्यकते प्रमाणे आहे हे सुनिश्चित करण्याची संपूर्ण जबाबदारी आयुक्त, आरोग्य सेवा व अभियान 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा-१०१८/प्र.क्र.५२२/आरोग्य -७ 


संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, संचालक, आरोग्य सेवा संचालनालय व कार्यक्रम प्रमुख यांची 


राहील. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आळा असून त्याचा संकेताक २०१९०३०११०२४१८७२१७ असा आहे. हा शासन 


निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by NILESH MADHUKAR FALAKE 
DN: c=IN, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=9b937361525edcb194dec2d7985fb077e 


Sabd6b9fad45b976539bce4d36b0b69, 


MADHUKAR Ferree, 
FALAKE 9 ण. 
(निलेश फाळके) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत: 
१) आयुक्‍त (आरोग्य सेवा) तथा अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई. 
२) संचालक, आरोग्य सेवा, मुंबई. 
३) अतिरिक्त संचालक, राज्य कुटुंब कल्याण कार्यालय, पुणे. 
४) सर्व सह संचालक (आरोग्य सेवा संचालनालया मार्फत) 
५) सर्व सहसचिव/उपसचिव, सार्वजनिक आरोग्य विभाग. 
) 
) 
) 
) 


६) उप संचालक, सर्व मंडळ कार्यालये. 

७) सर्व जिल्हा शल्य चिकित्सक (FWB मार्फत) 
८) सर्व जिल्हा आरोग्य अधिकारी (FWB मार्फत) 
९) निवडनस्ती (आरोग्य-७ 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


